उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, 
नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण 
रुग्णालय / उपजिल्हा / जिल्हा 
रुग्णालयातील दंतचिकित्सा विभागातील 
१४४ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः अपदे- २०२३/प्र.क्र.८०/ आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : of ऑक्टोबर,२०२३ 


वाचा- 

१) शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक-संकिर्ण-२०१२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य -३, 
दिनांक- २५.०७.२०१२. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक: अपदे-२०२३/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३, 
दिनांक-१७.०४.२०२३ . 

३) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई जा.क्र.आसेआ/रामौआ/नागपूर मंडळ दं.चि. विभागाचे 
बळकटीकरण/२१-२३/२०२३ , दिनांक ०२.०३.२०२३ 

४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क, दि.३१ ऑगस्ट,२०२३. 

५) वित्त विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०६.०९.२०२३. 


शासन निर्णय- 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या ६७ 


आरोग्य संस्थांमधीळ १४४ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते f&.39.03.2023 पर्यंत उपरोक्‍त 


अ.क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आळी आहे. 


२. आता या झासन निर्णयान्वये सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मधील एकूण १४४ अस्थायी पदांना 


दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खाळीळ लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२३-२०२४ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२३/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


लेखाशिर्ष 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य , ०१०- किमान गरजा कार्यक्रम पंचवार्षिक योजना, ०१० एक प्राथमिक आरोग्य 


केंद्राचा TRAM रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०३७१)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३-ग्रामीण 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये व 


दवाखाने, (०१)(०१) कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५)” 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 


रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१२३)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-नागरी 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल क्षेत्रातील 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये 


(२२१० ०१४६) 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६ - 


सार्वजनिक आरोग्य , 009 - संचालन व WARM, (04) (०९)-महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 


प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) 


४. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि. ३१.०८.२०२३ 


च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ८पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२३/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


५. वित्त विभागाच्या दि.३१.०८.२०२३ च्या शासन निर्णय तसेच दि.०६.०९.२०२३ च्या 
शुध्दीपत्रकान्वये दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ मुदतवाढीस मान्यता देण्यात आली असली तरी, 
दरम्यानच्या काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व 
प्रशासकिय विभागांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे. तसेच 
संदर्भ क्र.०३ अन्वये वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार अस्थायी पदांना दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यादरम्यान सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची 
मान्यता घेण्याकरीता सुधारीत आकृतीबंधाचे प्रस्ताव शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २९ 
जून,२०१७ नुसार तपासून व त्यानुसार कार्यवाही करुन तातडीने वित्त विभागास सादर करण्याकरीता 
आयुक्तालय कार्यालयाकडून उचित कार्यवाही करावी व त्याबाबातचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा. 
तसेच यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याकरीता मुदतवाढ दिली 
जाणार नाही, याबाबतची कृपया नोंद घेण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००३१११४०१७७१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI 
M 


ATRAI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845 163abd708717bb4bef9 
2b6886b 14767 9a5afSa494e268689ab8d 
696dd, ७९ ‘ode=400032, 

st=Mahat a, 


‘7ECA1F400D866EA343 


ATRAM सन 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थवप्रशासन) मुंबई. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ,नागपूर. 


oc “७ AD OO 


पृष्ठ८पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२३/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय,नागपूर/चंद्रपूर/भंडारा/गोंदिया/ 
वर्धा/गडचिरोली. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/चंद्रपूर/भंडारा/गोंदिया/वर्धा/गडचिरोली 

९. वैद्यकीय अधिक्षक,(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर यांचेमार्फत). 

१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

१२.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ८पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२३/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२३/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३, 
दिनांक :- ०६ ऑक्टोबर, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र) 


रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


सामान्य रुग्णालय 
२०० खाटा 


गडचिरोली, जि 
गडचिरोली 


सामान्य रुग्णालय 
भंडारा, जि.भंडारा 


उपजिल्हा रुग्णालय 
५०/१०० खाटा 


काण या कया याचया काया 
क्राय कता दाळा द्याच 
ce नर्र 
बाळ य ee 


वरोरा, जि.चंद्रपूर-१०० 
खाटा 


1.१ 5 ॥७| 

खाटा 

ककत [| [२7२ 
अ fanart f= [fe 
ee कायाचा काजवा काया 


पृष्ठ८पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२३/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


क । ग्रामीण रुग्णालये 


4 
4 
१ 


१६ 


१ 


4 
१ 
२ 


२ 


२ 
२ 
२ 
२ 
२ 
२ 


२ 


ब्रम्हपूरी, जि.चंद्रपूर 


गोंडपिंपरी, जि.चंद्रपूर 


२ ; चंद्रपूर र 
; 
3 चं 


३ 
४ 
दु 
9 
८ 
९ 
० 
< 
2 
8 
दु 
& 
9 
८ 
९ 
० 
१ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२३/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


३२ | गडचांदूर, जि.चंद्रपूर 
३३ | नागभिड 
४ | सावली, जि.चंद्रपूर 


३६ | कारंजा (घाडगे), जि.वर्धा 


AN 


नागभिड , जि.ंद्रपूर 


३७ | वडनेर, जि.वर्धा 
मिडी, जि.वर्धा 
३९ । पुलगाव, जि.वर्धा 


c 


४० | समुद्रपूर, जि.वर्धा 
४१ | सेलू, जि.वर्धा 

४२ | चामोर्शी, जि.गडचिरोली 
४३ | धानोरा, जि.गडचिरोली 
४४ | वडसा, जि.गडचिरोली 
४५ | कोरची, जि.गडचिरोली 
४६ । आष्टी, जि.गडचिरोली 
मुलचेरा, जि.गडचिरोली 
एटापल्ली, जि.गडचिरोली 


जि.गडचिरोली 


Sp 


Sp 


वि 
(0. 
» 
३५ 
(| 
Es 
ex 
al 
Ee 
ed 
Eg 
ee 
ed 
Ee 


88 
४) 


Cc 


पृष्ठ८पैकी७ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२३/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


षु अडयाळ, जि.भंडारा 
षु 


मोहाडी,जि.भंडारा 


44 


3 . 

: 
8 
3 
4 
2 : 
3 


षु 
षु 
& 
& 


६४ | चिंचगड,जि.गोंदिया 
वह ला क्त दाना काजळ 
ae ee १. ee ee 
कि क ee i ep eel Se 
0.0... 70... | 
1111111111 स्लज््यवकलव्ल क 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
& 
& 
द 
द 


नवेगांव बांध,जि.गोंदिया 
रजेगांव,जि.गोंदिया 
आमगांव,जि.गोंदिया 


पालांदूर,जि.भंडारा 


“९) | “- ॥ “९ 


पृष्ठ८पैकी८ 


